सन २०२२-२३ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास 
(२४०६-२२९५) या राज्य योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/भाग-३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जून, 2023 
वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३(भाग-३)/फ-९, 
दिनांक ३१.०३.२०२३ 


प्रस्तावना-: 

उपरोक्त दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास 
(२४०६-२२९५) या योजनेमधून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विविध निसर्ग पर्यटन स्थळांमधील 
कामांसाठी ०२-मजूरी अंतर्गत रु.३५५.५४४ लक्ष, २१-साहित्य व पुरवठा अंतर्गत रु.३५.७४२ लक्ष, 
२७-लहान बांधकामे अंतर्गत रु.१२.३८६ व ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.८३९.३५८ असे एकूण रु.१२४३.०३ लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


सदर शासन निर्णयातील तक्त्यातील अनुक्रमांक ६ मधील प्रपत्र ब मधील कामे या रकान्यात 
सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने सदर शासन निर्णयास अनुसरुन शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३(भाग-३)/फ-९, दिनांक 
३१.०३.२०२३ मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक ६ मधील प्रपत्र ब मधील कामे या रकान्यात खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


ऐवजी वाचावे 


aad गोट व. recreation झोन ahs काये| aed गोट व. recreation झोन hs काये 
प्रज्ञयायकीय मान्यता RAT निर्णय क्र: संकीर्ण-२०२३/| प्रहञासकीय मान्यता हासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२3/ 
प्रक्र.3८/7 ते ६४/फ-९, /दिनांक 29.03.2023 प्रक्र३ट(7 ते ७/फ-९, /दिनांक 29.03.2023 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक-2022/प्र.क्र.163/भाग-३/फ-9 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६१९१९२११६१८१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने icy लगती याया दाही 
र. | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
PINGALE BHANUDAS 6‘iisstoezarie 
2.5.4.20=cd9b7¢852f0681 5dc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d48915 
0789e0cc31ca6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N A R A YA N serialNumber=6025E577A0EES4FAED5D6081093A5E1F8E2B15125A14 
DDE66E1EA3AFA9BC2CF5, cn=PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


Date: 2023.06.19 19:22:26 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे 

७. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


